अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळ,मुंबई आणि अध्यक्ष, भाषा 
सल्लागार समिती, भाषा संचालनालय, मुंबई 
यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३७/भाषा-३ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ११.०९.२०२४ 


वाचा: १) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग शा.नि.क्र.सासंमं२००६/प्र.क्र.१३९/सांका २, दि.२६.१२.२००६ 
२) वित्त विभाग शा.नि. क्र. शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३.०३.२०१२ 
३) म.भा.वि. शा.नि.क्र.विनिमं-२०२२/प्र.क्र.०४/भाषा-२, दि.२८.०६.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ हे कार्यालय सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारीत होते. मराठी 
भाषा विभाग हा स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळ हे कार्यालय मराठी भाषा विभागाकडे वर्ग झाले. तत्पूर्वी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
यांचे मानधन संदर्भ क्र.१ येथील दि.२६.१२.२००६ च्या शासन निर्णयानुसार दरमहा रु. १०,०००/- इतके निश्चित 
करण्यात आले. तसेच संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णय वित्त विभाग दि. १३.०३.२०१२ अन्वये राज्य स्तरीय 
समिती / परिषद / आयोग यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना द्यावयाच्या सोयी, सुविधा यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. 
त्यानुसार अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांना दरमहा रु. ७,५००/- इतके मानधन निश्चित करण्यात आले. तसेच 
संदर्भाधिन क्र.३ अन्वये अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांचे मानधन दरमहा रु. ५०,०००/- 
एक विशेष बाब म्हणून निश्चित केले आहे. 

मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखाळील भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 

संस्कृती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ ही शासकीय कार्यालये असुन सदर कार्यालयाच्या 
संबंधित अध्यक्षांचे मानधन एकसमान असणे आवश्‍यक आहे. याअनुषंगाने वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला असता. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त) यांनी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
तसेच अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांना दरमहा द्यावयाच्या मानधनात सुधारणा करण्यास सहमती दर्शविली 
आहे. त्यानुसार अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच अध्यक्ष, भाषा Are समिती यांच्या 
मानधनामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांचे मानधन दरमहा रु.१०,०००/- वरुन 
दरमहा रु.५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) इतके तसेच अध्यक्ष, भाषा TAMIR समिती, भाषा संचालनालय, 
मुंबई यांचे मानधन दरमहा रु. ७५००/- वरुन दरमहा रु.५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) इतके वाढवून 
देण्यास “एक विशेष बाब” म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश ares निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


३. यासाठी होणारा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या मंजूर आर्थिक तरतुदीतून 
मासिक निधी विवरणपत्राप्रमाणे भागविण्यात यावा व त्यानंतर दरवर्षी उपलब्ध तरतूदीतून हा खर्च भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३७/भाषा-३ 


8, यासाठी खालील लेखाशीर्षाखाली संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी यांना 


घोषित करण्यात येत आहे. 

बाब लेखाशीर्ष आहरण व संवितरण नियंत्रक 

अधिकारी अधिकारी 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य | मागणी क्र. झेडएफ-०२,२०५२ कला व संस्कृती | सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र 
साहित्य आणि संस्कृती | (००)१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०१) अनिवार्य | लेखाधिकारी, राज्य साहित्य 
मंडळ, मुंबई यांचे | (०१) (09) राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (2204 | महाराष्ट्र wey | आणि संस्कृती 
मानधन ३१७२) २८ व्यावसायिक सेवा, साहित्य आणि संस्कृती | मंडळ, मुंबई 
मंडळ, मुंबई 

अध्यक्ष, भाषा सल्लागार | मागणी क्र. झेडएफ-१, २०५२ सचिवालयीन | सहाय्यक संचालक | भाषा संचालक, 
समिती, भाषा | सर्वसाधारण सेवा ०९० सचिवालय (००) (०२) भाषा | भाषा भाषा 
संचालनालय, मुंबई | संचालक (अनिवार्य) (२०५२५०६३)-२८ व्यावसायिक | संचालनालय,मुंबई संचालनालय, 
यांचे मानधन सेवा मुंबई 


४. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.४०९ /व्यय-४, दि. २५.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१११५३५३२९२३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NITIN JOTIRAM DANGARE 

DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -MARATHI 

LANGUAGE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2199314143adc352dccd62da8d57c0c437f1857f98da7b405252 

25bbbd5b59e9, postalCode=400032, st=M 
INumber=EF4BF635C99B4893102C08CC8CC543C45250E19DC2A79 

32C127A2E60D75F7904, NITIN JOTIRAM DANGARE 

Date: 2024.09.11 15:39:16 +05'30" 


(नितिन at. Sr) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


NITIN JOTIRAM 
DANGARE 


प्रत, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. मा.मुख्यमंत्र्याचे सचिव 

७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

८. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती, भाषा संचालनालय,मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

११. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई 

. सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१४. वित्त विभाग (व्यय-४/सार्वजनिक उपक्रम/सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व अवर सचिव व कक्ष अधिकारी मराठी भाषा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

१६. निवड नस्ती. 


Cc “८७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


